व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व त्याच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या “सहायक संचालक 
(वरिष्ठ) (अतांत्रिक), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (कनिष्ठ) 
(अतांत्रिक)” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची समायोजनाने 
पदस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : समायो-२०२२/प्र.क्र.१६८ /व्यशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- (१) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१०२/व्यशि-१, दि. ०७/०४/२०२२ 
(२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.०३/आस्था/पदस्थापना/२०२२/१४०, दि. ०६/०९/२०२२ 


शासन आदेश:- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व त्याच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 
पदांचा सुधारित आकृतीबंध या विभागाच्या संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला 
आहे. सदर आकृतीबंधामध्ये काही संस्था व कार्यालयातील पदांची श्रेणी उन्नत करण्यात आली आहे तर काही 
कार्यरत पदे व्यपगत करण्यात आली आहेत. सदरची कार्यरत पदे व्यपगत करण्यात आली असल्याने तसेच 
काही कार्यालय व संस्थांतील पदांची श्रेणी उन्नत केल्यामुळे त्या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांचे त्याच संर्गातील 
रिक्‍त पदावर समायोजन करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यानुषंगाने अतिरिक्‍त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडून 
संचालनालयामार्फत विकल्प मागविण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त विकल्प व त्यानुषंगाने 
समायोजनाबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. (२) येथील पत्रान्वये संचाळनायालकडून प्राप्त झाला. 
संचालनालयाकडून प्राप्त समायोजनाचा प्रस्ताव व सदर अधिकाऱ्यांचे विकल्प विचारात घेऊन समायोजनाने 
पदस्थापनेचा प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, (कौ. रो. उ. व ना.) यांच्या अध्यक्षतेखालील नागरी सेवा मंडळाच्या 
दि. ०७/०९/२०२२ रोजी आयोजित बैठकीत सादर करण्यात आला. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या 
शिफारशीस अनुसरुन समायोजनाने पदस्थापना देण्यासाठीच्या प्रस्तावास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता 
घेण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन सहायक संचालक (वरिष्ठ) (अतांत्रिक), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ 
(कनिष्ठ) (अतांत्रिक) या संवर्गामधीलळ अतिरिक्‍त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांचे त्याच संवर्गातील रिक्‍त पदावर 
पुढीलप्रमाणे समायोजन करण्यात येत आहे:- 


शासन ACT क्रमांकः समायो-२०२२/प्र.क्र.१६८ /व्यशि-१ 


अधिकारी , जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण कार्यालय, नाशिक 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव | अतिरिक्त ठरलेली संस्था/ कार्यालय समायोजनाने करण्यात आलेली 
क्र. पदस्थापना 

| a | 2 3 PB 

शि श्रीमती एस. एस. | उप जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण | सहायक संचालक (व.) (अता) व्यवसाय 

विसपुते अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व  । शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
प्रशिक्षण कार्यालय, ठाणे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (रिक्‍त पदी) 

2 श्री. डी. सी. नेवसे | उप जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण | सहायक संचालक (व.,) (अतां), व्यवसाय 
अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व | शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
प्रशिक्षण कार्यालय, पुणे औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 

3 श्री. आर. पी. शिदे | उप जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण | सहायक संचालक (व.) (अता) ,व्यवसाय 


शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रादेशिक कार्यालय, 
नाशिक (रिक्‍त पदी) 


४ श्री. ए. एम. ढाणके, 


उप जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण कार्यालय, अहमदनगर 


सहायक संचालक (व.) (अतां),व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रादेशिक 
कार्यालय,पुणे (रिक्‍त पदी) 


५ श्री.बी. डी. लोकरे | उप जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व सहायक संचालक (व.) (अतां),व्यवसाय 
प्रशिक्षण अधिकारी , जिल्हा व्यवसाय | शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, बुलढाणा । महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व तद्‌नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहतील. 
३. संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये तसेच 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने समायोजनाने पदस्थापना 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत असे अर्जा प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱयास 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे समायोजनाने पदस्थापना झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 
समायोजनाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व सेवाभिळेख पदस्थापानेच्या कार्यालयात विनाविलंब 
पाठविण्यात यावा. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेताक क्र. २०२२१०१११७०७१९९७०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


jecdbacSe75130d8b7a4674a7722691 e4bf21582430288 
7 


ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT AND 
SHIP DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra 
163523: 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः समायो-२०२२/प्र.क्र.१६८ /व्यशि-१ 


३) सर्व संबंधित अधिकारी (संचाळलकांमार्फत) 
४) सर्व संबंधित कार्यालय / संस्था (संचाळकांमार्फत) 


प्र्त 
१) मा. मंत्री, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
qo) सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Shwe 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


